सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 
वर्ष ४ थे, राजपत्र क्र . १९ट गुरुवार ते बुधवार, मे १०- १६ , २०१८ : वैशाख २०-२६ , शके १९४० इ पृष्ठे - १०, किंमत : 0.00 रुपये 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 

अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती, पृष्ठे 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार- ब व - 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठ 

आहेत त्या व्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित ? 
असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत । 
समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपंचायती , नगरपरिषदा, जिल्हा 
नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


८७३ 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 

औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . ८८२ 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


३) दिनांक १८ / ०३/ २०१८ रोजी गुढीपाडवा सण साजरा होणार आहे . 
४) दिनांक २५ /०३ / २०१८ रोजी श्रीराम नवमी उत्सव साजरा होणार 
आहे. 


साज 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
महाराष्ट्र पोलीस कायदा १९५१ चे कलम ३७( १)व( ३) प्रमाणे बंदी आदेश . 

आदेश 
क्र .२०१७ / एमएजी- ३/ सीआर - ७.- ज्याअर्थी पोलीस अधिक्षक , 
उस्मानाबाद यांनी त्यांचे गोपनिय पत्र जा .क्र . जिविशा/ बंदी व जमावबंदी 
आदेश / १२४७/ २०१८ उस्मानाबाद दि १५/ ०३/ २०१८ अन्वये उस्मानाबाद 
जिल्ह्यात खालील प्रमाणे कार्यक्रम आयोजित असल्याचे कळविले आहे . 


५ ) दिनांक २६/ ०३/ २०१८ ते ०२/ ०४/ २०१८ परंडा येथील हजरत 
बद्रोद्यीन दर्गा ऊर्स , साजरा होणार आहे . 


२ - मा 


१ ) मौजे कानेगांव ता . लोहारा येथील चालु असलेल्या वादावरुन 
सवर्ण व दलित समाजामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


६ ) दिनांक २८ /०३/ २०१८ ते दिनांक ०१ /०४/ २०१८ श्री . तुळजाभवानी 
चैत्री पोर्णिमा यात्रा, दिनांक २९ /०३/ २०१८ रोजी महावीर जयंती, 
दिनांक ३० /०३/ २०१८ ते दिनांक ०८ / ०४/ २०१८ पावेतो उस्मानाबाद 
येथील हजरत खाजा शमसोधीन दर्गा ऊर्स , दिनांक ३१/ ०३/ २०१८ ते 
०५/ ०४/ २०१८ या कालावधीत येरमाळा येथील श्री . येडेश्वरी देवी 
यात्रा व दिनांक ३१/ ०३/ २०१८ रोजी हनुमान जयंती असे उस्मानाबाद 
जिल्ह्यात सण- उत्सव /यात्रा, ऊर्स साजरे होणार आहेत . 


२ ) सध्या उच्च माध्यमिक / माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा 
( १० वी , १२ वी ) चालु आहेत . 


औ . भाग १ - १९ 


८७३ 


८७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे १०- १६, २०१८ : वैशाख २० - २६ , शके १९४० 


भाग १ - पुरवणी 


७ ) राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस पक्ष शेतकऱ्यांना संपुर्ण कर्जमाफी 
मिळावी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व सुकाणु समिती सदस्य , 
ऊसाला योग्य भाव मिळावा व शेतीमालाला हामी भाव मिळावा याकरीता 
अचानकपणे जिल्ह्यात येणाऱ्या मंत्री महोदयांचे दौरा कालावधीत 
अंदोलनात्मक कार्यक्रम करण्याची शक्यता नाकरता येत नाही . 


राहणार नाहीत . उक्त कालावधीत मिरवणुकांना/ सभांना परवानगी 
देण्याचे अधिकार पोलीस अधिक्षक , उपअधिक्षक , मंडळ पोलीस निरीक्षक , 
पोलीस उपनिरीक्षक यांना राहतील . 


हे आदेश उस्मानाबाद जिल्ह्याचे संपुर्ण हद्दीपावेतो दिनांक 
१७ / ०३ / २०१८ चे १० . ०० पासुन ते दिनांक ३१ / ०३/ २०१८ चे २४ .०० 
वाजेपावेतो ( दोन्ही दिवस धरुन ) अंमलात राहतील . 


तसेच विविध पक्ष संघटना यांच्या वतीने त्यांच्या विविध 
मागण्यासाठी मोर्चे, धरणे, संप , शेतकरी आत्महत्या या कारणामुळे 
अचानकपणे आंदोलनात्मक धार्मिक सण/ उत्सव , आंदोलनात्मक कार्यक्रम 
जिल्ह्यात शांततेत पार पाडण्याकरीता तसेच कायदा व सुव्यवस्था 
अबाधित राखण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ ( १९५१ चा 
अधिनियम २२) चे कलम ३७ ( १ )व( ३ ) अन्वये मला प्रदान करण्यांत 
आलेल्या शक्तीचा वापर करुन , मी अपर जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद , 
याद्वारे असे आदेश देत आहे की , शासकीय कर्तव्ये पार पाडणाऱ्या 
व्यक्ती खेरीज अन्य कोणत्याही व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी किंवा 
सडकेवर किंवा जवळपास : 


हे आदेश आज दिनांक १५/ ०३/ २०१८ रोजी माझे सही व या 
कार्यालयाचे शिक्यानिशी निर्गमित केले आहेत . 
उस्मानाबाद १७ मार्च, २०१८ 

दुर्वाचनिय , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद . 


१ ) शस्त्र, लाठया , काठया बंदुका, तलवारी, चाकू , रिव्हॉल्वर इत्यादी 
जवळ बाळगता येणार नाहीत . 
२) ज्या शारिरीक इजा करणेस कारणीभूत ठरतील किंवा सहज 
बाळगता येतील अशा वस्तू जवळ बाळगता येणार नाहीत . 
३) कोणतेही, क्षार , द्रव पदार्थ, स्फोटके जवळ बाळगता येणार 
नाहीत . 
४ ) दगड , क्षेपणास्त्रे ,किंवा प्रवर्तक क्षेपणास्त्रे जवळ बाळगता येणार 
नाहीत किंवा ठेवता येणार नाहीत , वाहून नेता येणार नाहीत . 
५ ) कोण्याताही व्यक्तिस आवेशी भाषणे , अंगविक्षेप , विडंबनात्मक 
नकला करता येणार नाहीत . 
६ ) सभ्यता किंवा नितीमत्ता यास बाधा येईल अशी किंवा अराजकता 
माजेल अशी चित्रे , नकाशे, घोषणा फलके, चिन्हे किंवा अशी कोणतीही 
वस्तु जवळ बाळगता येणार नाही . 
७ ) व्यक्तीचे किवा त्याच्या प्रतिकृतीचे / प्रतिमाचे प्रदर्शन करता 
येणार नाही. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
पाहा :- १. श्री . ए. ए. बाबर , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , उस्मानाबाद 

यानी दिनांक १९ मार्च, २०१८ रोजी सादर केलेला अर्ज . 
२. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . २१७२/ १८ , दिनांक १९ मार्च, २०१८ . 
३) श्री . ए . ए.बाबर , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र जा . क्र . २०११/ १८ , दिनांक २७ मार्च, २०१८ अन्वये 
सादर केलेला विहित नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज . 
( सोबत - वैद्यकीय व स्वास्थ प्रमाणपत्र .) 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात - 

आदेश 


क्र . काव्यवि(प्रशा)/२४२०/२०१८ .- श्री . ए. ए.बाबर, ७ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क .स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, उस्मानाबाद यांची दिनांक 
१९ व २० मार्च, २०१८ या ( ०२) दोन दिवसांची वैद्यकीय कारणावरुन 
परिवर्तीत रजा , महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९८१ , मधील नियम 
६१, नुसार मंजूर करीत आहेत . 

__ रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ए . ए.बाबर , ७ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत 
राहिले असते . 


जर श्री . ए. ए.बाबर , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ७ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग , उस्मानाबाद , 
प्र. वर्ग, उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 


८ ) व्यक्ती किंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजून दुखविण्याच्या 
उद्देशाने वाद्य वाजवणार नाहीत , सभा घेणार नाहीत . 

हे आदेश उस्मानाबाद जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक १७/ ०३/ २०१८ 
चे १० .०० पासून ते दिनांक ३१/०३/ २०१८ चे २४.०० वाजेपावेतो 
( दोन्ही दिवस धरुन ) अंमलात राहतील . 

आणखी असेही आदेश देत आहे . की , सार्वजनिक शांतता व 
सुव्यवस्थेसाठी खालील आदेश पाळणे अत्यावश्यक आहे. त्याअर्थी 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ ( १९५१ चा कायदा २२ ) चे कलम 
३७(१ ) व ( ३) प्रमाणे मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर 
करुन, मी अपर जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद , उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या 
कोणत्याही सडकेवर किंवा सार्वजनीक ठिकाणी एका ठिकाणी पाच 
किंवा अधिक व्यक्तींना एकत्रित येण्यास किंवा मिरवणुका काढण्यास 
मनाई करीत आहे आणि असेही आदेशीत करीत आहे की , शासकीय 
कामावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी , कर्मचारी किंवा शासनाचे 
अधिकारी , कर्मचारी, अंत्ययात्रा, धार्मिक कार्यक्रम यास हे आदेश लागू 


श्री . ए . ए .बाबर , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग , उस्मानाबाद यांच्या सदरील परिवर्तीत रजेच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा संदर्भीय आदेश क्र . ०२ 
अन्वये श्री . के . सी .कलाल , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग , उस्मानाबाद यांनी पाहिला . 


उस्मानाबाद , २८ मार्च, २०१८ 


देवराम ना . आरगडे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे १०- १६ , २०१८ : वैशाख २० - २६, शके १९४० 


८७५ 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
पाहा :- १. श्री . बी . एन . आरबाड , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, वाशी 

यांचे पत्र जा .क्र १००१/ १८ , दिनांक ३१ मार्च, २०१८ अन्वये प्राप्त 
झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात - 

आदेश 
क्र . काव्यवि ( प्रशा )/ २४८५/ २०१८ .- श्री . बी . एन . आरबाड , दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग, वाशी यांची दिनांक 
०२ एप्रिल, २०१८ ते दिनांक ०४ एप्रिल, २०१८ या ( ०३ ) तीन दिवसांची 
अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ , मधील नियम 
५० , नुसार , ( रजेमागील दिनांक ०१ एप्रिल, २०१८ या एक दिवसाच्या 
सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवुन , दिनांक ३१ मार्च, २०१८ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०५ एप्रिल , २०१८ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . बी .एन. आरबाड , हे दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, वाशी म्हणून काम पहातील . 

जर श्री . बी . एन . आरबाड , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, वाशी म्हणून 
कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 
श्री . बी . एन . आरबाड , हे दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र .वर्ग, वाशी यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . डि . टी . पाटील , सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग , वाशी 
यांच्याकडे ठेवण्यात येतो. 
उस्मानाबाद , ३१ मार्च, २०१८ 

एस .ए. ए . आर . औटी , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


एक दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवुन , दिनांक ३१ 
मार्च, २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०५ एप्रिल , 
२०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . के . सी . कलाल , ६ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, उस्मानाबाद म्हणून काम 
पहातील. 

जर श्री .के . सी .कलाल , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ६ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग , उस्मानाबाद 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 
श्री . के . सी .कलाल , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क .स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग, उस्मानाबाद यांच्या न्यायालयाचा दिनांक ०१ 
एप्रिल , २०१८ रोजीचा कार्यभार हा श्रीमती. ए. सी .पारशेट्टी, ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग, उस्मानाबाद 
ह्यांच्याकडे आणि दिनांक ०२ एप्रिल , २०१८ रोजीपासून ते दिनांक ०४ 
एप्रिल , २०१८ रोजीपर्यंतचा कार्यभार हा श्रीमती.ए. एस .बिराजदार , ५ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद 
ह्यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद , २८ मार्च, २०१८ 

देवराम ना . आरगडे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
पाहा :- १. श्री .के . सी .कलाल , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क .स्तर , 

उस्मानाबाद यांचे पत्र जा .क्र २०८७/ १८ , दिनांक २९ मार्च, २०१८ 
अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात - 

आदेश 
क्र . काव्यवि(प्रशा)/२४६३/ २०१८ :- श्री . के. सी .कलाल , ६ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क. स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, उस्मानाबाद यांची दिनांक 
०२ व ०३ एप्रिल , २०१८ या ( ०२) दोन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१, मधील नियम - ५० , नुसार , ( रजेमागील 
दिनांक ०१ एप्रिल, २०१८ आणि रजेपुढील दिनांक ०४ एप्रिल , २०१८ या 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
पाहा :- १ . श्री . ए. ए. भोसले , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , भूम यांचे पत्र 

जा . क्र ९१२/ १८ , दिनांक १६ मार्च, २०१८ अन्वये प्राप्त झालेला 
विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज. 
( सोबत - विहित नमुन्यातील अस्वास्थ प्रमाणपत्र .) 
२ . जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . २१००/ १८ , दिनांक १७ मार्च, २०१८ . 
३. श्री .ए. ए.भोसले , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , भूम यांचे पत्र 
जा .क्र . १००० / १८ , दिनांक २३ मार्च २०१८ अन्वये प्राप्त झालेला 
विहित नमुन्यातील स्वास्थ प्रमाणपत्र. 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात - 

आदेश 
क्र .काव्यवि( प्रशा )/ २४६४/ २०१८ .- श्री .ए.ए. भोसले , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क .स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग , भूम यांची दिनांक १७ 
मार्च, २०१८ ते दिनांक २२ मार्च, २०१८ या ( ०६ ) सहा दिवसांची वैद्यकीय 
कारणावरुन परिवर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ , 
मधील नियम -६१, नुसार , कार्येत्तर मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ए.ए.भोसले , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
____ क . स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, भूम म्हणून काम पहातील . 


८७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे १०-१६, २०१८ : वैशाख २० -२६, शके १९४० 


भाग १ - पुरवणी 


जर श्री .ए. ए.भोसले , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह 
दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग , भूम म्हणून कार्यरत 
राहिले असते . 

( दोन ) 
श्री . ए.ए. भोसले, सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , 
प्र. वर्ग , भूम यांच्या सदरील परिवर्तीत रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा 
कार्यभार हा संदर्भीय आदेश क्र . ०२ अन्वये श्री .डि . आर.माळी, २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, भूम यांनी पाहिला . 
उस्मानाबाद , २७ मार्च, २०१८ 

देवराम ना . आरगडे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडून 


पाहा :- १. श्री . डि . टी .पाटील, सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , वाशी यांचे 

पत्र जा .क्र ७७२/ १८ , दिनांक १२ मार्च, २०१८ अन्वये प्राप्त झालेला 
विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज . 
२. श्री . डि . टी . पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , क .स्तर , वाशी यांचे 
पत्र जा . क्र . ८०२/ १८, दिनांक १५ मार्च, २०१८ अन्वये प्राप्त झालेला 
विहित नमुन्यातील वाढीव परिवर्तीत रजेचा अर्ज . 
३ . श्री .डि . टी . पाटील, सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , वाशी यांचे 
पत्र जा .क्र . ८७७ / १८ , दिनांक १९ मार्च, २०१८ अन्वये प्राप्त झालेला 
वैद्यकीय व स्वास्थ प्रमाणपत्र . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात - 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
पाहा :- १ . श्री . ए. ए.शिंदे , दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , लोहारा यांचे पत्र 

जा .क्र . ४३४/ १८ , दिनांक २६ मार्च, २०१८ अन्वये प्राप्त झालेला 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात - 

आदेश 
क्र .काव्यवि( प्रशा )/ २२७० / २०१८ .- श्री . ए.ए.शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश, 
___ क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग, लोहारा यांची दिनांक २६ व २७ 

मार्च, २०१८ या ( ०२ ) दोन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १९८१ , मधील नियम- ५० नुसार , मंजूर करण्यांत येवुन , 
दिनांक २६ मार्च, २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक २८ मार्च, 
२०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री .ए.ए.शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, लोहारा म्हणून काम पहातील . 

जर श्री .ए.ए.शिंदे, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग, लोहारा म्हणून कार्यरत 
राहिले असते . 

( दोन ) 
श्री . ए.ए.शिंदे , दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , 
प्र .वर्ग , लोहारा यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या 
न्यायालयाचा कार्यभार हा सौ .ए. एन . नावंदर , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग , उमरगा ह्यांच्याकडे ठेवण्यांत 
येतो . 
उस्मानाबाद , २७ मार्च, २०१८ 

देवराम ना . आरगडे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


आदेश 


क्र . काव्यवि ( प्रशा)/ २२०६/ २०१८.- श्री . डि . टी .पाटील , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क .स्तर, व न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग, वाशी यांची दिनांक १२ 
मार्च, २०१८ ते दिनांक १६ मार्च, २०१८ या ( ०५ ) पाच दिवसांची वैद्यकीय 
कारणावरुन परिवर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ , 
मधील नियम- ६१ , नुसार , कार्येत्तर मंजूर करण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री .डि .टी .पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क .स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र .वर्ग, वाशी म्हणून काम पहात आहेत . 


जर श्री . डि . टी .पाटील , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग, वाशी म्हणून 
कार्यरत राहिले असते. 

( दोन ) 
श्री . डि . टी .पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , क .स्तर, व न्यायदंडाधिकारी, 
प्र .वर्ग , वाशी यांच्या सदरील परिवर्तीत रजेच्या कालावधीत त्यांच्या 
न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . बी . एन . आरबाड, दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , 
व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, वाशी यांनी पाहिला . 
उस्मानाबाद , २० मार्च, २०१८ 

देवराम ना . आरगडे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, यांजकडून 
पाहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक २४०/ २०१७, दिनांक २८ / ०६/ २०१७ . 

२ ) श्रीमती एम . सी . शेख , ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , लातूर यांची दिनांक ०४ /०३/ २०१८ ते १८ ./ ०३/ २०१८ पर्यंतची 
( १५) दिवसांची परावर्तीत रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३ ) रजा मागणीचे पुष्टयर्थ दाखल केलेले वैद्यकिय प्रमाणपत्र व 
तंदुरुस्तीचे प्रमाणपत्र . 
४ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 

आदेश 
क्र .काव्यवि (प्रशा)/ ११२६/ २०१८ .- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हया श्रीमती एम. सी .शेख, ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, लातूर यांच्या दिनांक ०४ /०३/ २०१८ 
ते १८ / ०३/ २०१८ पर्यंतच्या ( १५ ) दिवसांच्या वैद्यकीय कारणांवरुन 
उपभोगलेल्या परावर्तीत रजेस , कार्योत्तर मंजूरी देत आहेत . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे १० - १६ , २०१८ : वैशाख २०- २६, शके १९४० 


८७७ 


१० 


संचालक , वस्त्रोद्योग , तथा अतिरिक्त निबंधक , यांजकडून 


त्यास 


श्रीमती एम . सी .शेख, हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यांत आले होते . 

श्रीमती एम. सी . शेख , हया रजेवरुन परत आल्यास त्यांची नियुक्ती 
५वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती 

श्रीमती एम . सी . शेख , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २८ / ०६/ २०१७ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत आला होता . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ७७- अ ( १ ) 

( ब ) अन्वये आदेश 


स्व 


वाचावे :- १. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ७३ 

( आय ) व ७७ अ अंतर्गत संचालनालयाची नोटिस क्रमांक ४८३/ २०१५ , 
दिनांक ८/ १/ २०१६ 


लातूर , २६ मार्च, २०१८ 


२. संचालनालयाचे पत्र क्रमांक कार्या- ६( ४ / सुतगि / ५९५२/ २०१६, 
दिनांक १५/०६/ २०१६ 


वृषाली व्ही . जोशी , 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


३ . संचालनालयाचे पत्र क्रमांक कार्या-६( ४ )/ सुतगि/ ६५०३/ २०१६ , 
दिनांक ०२ /०७/ २०१६ 


४ . संचालनालयाचे पत्र क्रमांक कार्या-६( ४ )/ सुतगि/ ९७५९/ २०१६ , 
दिनांक ०७/ १० / २०१६ 


यायाल 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, यांजकडून 
पाहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक २४०/ २०१७, दिनांक २८/ ०६/ २०१७. 

२ ) श्रीमती एम . सी . शेख , ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , लातूर यांची दिनांक २० / ०३ / २०१८ ते ०७./ ०४ /२०१८ पर्यंतची 
( १९ ) दिवसांची अर्धवेतनी रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 

आदेश 
क्र .काव्यवि ( प्रशा)/१०९५ / २०१८ .- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हया श्रीमती एम . सी . शेख , ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग लातूर यांच्या दिनांक २० / ०३ / २०१८ 
ते ०७/ ०४/ २०१८ पर्यंतच्या ( १९ ) दिवसाची अर्धवेतनी रजा , दिनांक ०८ / 
०४/ २०१८ रोजीचे सुट्टीचे लाभासह मंजूरी देत आहेत . 


५ . प्र . कार्यकारी संचालक , संत जगमित्र सहकारी सूतगिरणी मर्या. 
टोकवाडी तालुका परळी वैजनाथ जिल्हा बीड यांचे दिनांक २१ / १० / 
२०१६ चे पत्र 
६ . प्र. कार्यकारी संचालक , संत जगमित्र सहकारी सूतगिरणी मर्या. 
टोकवाडी तालुका परळी वैजनाथ जिल्हा बीड यांचे दिनांक २१ / ११ / 
२०१६ चे प्रतिज्ञापत्रे 
७. जिल्हा सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा प्रादेशिक उपसंचालक , 
वस्त्रोद्योग , औरंगाबाद यांचे पत्र क्रमांक पाऊस/निवडणुक / जागमित्र / 
निका/ ७६८/ २०१६, दिनांक ५/ १२/ २०१६ 
८ . सचिव , राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरण , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे यांचे पत्र क्रमांक रासनिप्रा/ कक्ष -१२/ सुत /निव .निधी/नि . का . मंजुरी / 
संत जगमित्र बीड / ६२४/ २०१७, दिनांक ३/२/ २०१७ 
९ . संचालनालयाचे पत्र दिनांक २० / १/ २०१७, २०/ ०३/ २०१७, १७ / 
७ / २०१७ व २७/ १० / २०१७ 
१० . जिल्हा सहकारी निवडणुक तथा प्रादेशिक उपसंचालक , 
वस्त्रोद्योग , औरंगाबाद यांचेकडील पत्र दिनांक १४ / २/ २०१७, २४/ ३/ 
२०१७, ३१/ ०३/ २०१७, २५ /५/ २०१७, ४/८ / २०१७, २२/ ८ / २०१७, २७ / 
९ / २०१७, व ३० /१०/ २०१७ | 
११ . सचिव , राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरण , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे यांचे पत्र क्रमांक रासनिप्रा/ कक्ष-१२/ सुत/निव.निधी/नि . का मंजुरी / 
संत जगमित्र बीड / १७४८ / २०१७, दिनांक १३/ ४/ २०१७ 

संत जगमित्र सहकारी सूतगिरणी मर्या, टोकवाडी तालुका परळी 
वैजनाथ जिल्हा बीड ही सूतगिरणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व त्या अंतर्गतचेनियम १९६१ मधील तरतुदीनुसार दिनांक १९ /१२/ 
१९९५ रोजी झालेली असून तिचा नोंदणी क्रमांक बीएचआर /पीआरजी / 
( अ)/ डीएच-०६ असा आहे . सदर सुतगिरणीच्या संचालक मंडळाने सहकारी 


श्रीमती एम . सी . शेख , हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यांत येईल . 


श्रीमती एम. सी . शेख, हया रजेवरुन परत आल्यास त्यांची नियुक्ती 
५वे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , 
लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


श्रीमती एम . सी . शेख , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २८ / ०६/ २०१७ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आला होता . 


लातूर , २२ मार्च, २०१८ 


वृषाली व्ही . जोशी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


८७८ 


____ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे १०- १६ , २०१८ : वैशाख २०-२६, शके १९४० 


शासन 


भाग १ - पुरवणी 


गए 


कायदा, नियम व सुतगिरणीचे उपविधी यातील तरतुदीनुसार कामकाज 
करणे बंधनकारक आहे . 

यापुर्वी सदर सुतगिरणीचे संचालक मंडळाने निवडणूक जिल्हाधिकारी , 
बिड यांनी दिनांक २८ / २/ २०१६ रोजी घेतली असुन नवनिर्वाचित संचालकांचे 
दिनांक २४ / ३/ २००६ रोजीचे सभेत अध्यक्ष व उपाध्याक्षाची निवड करण्यांत 
आली आहे . या संचालक मंडळाच्या ५ वर्षाचा कार्यकाळ दिनांक २४ /३ / 
२०११ रोजी संपुष्टात आलेला आहे . 

राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरण , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे 
पत्र क्रमांक रासनिप्रा/ कक्ष- १२/ सुत नि . का . मंजुरी/ संत जगमित्र बीड / 
४६१४/ २०१५ २०/ ५/ २०१५ अन्वये सदर सुतगिरणीचे निवडणुकीकरीता 
निवडणूक कार्यक्रम दुरुस्तीसह मंजूर करुन श्री . ए . एल . घोलकर , 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बीड यांची निवडणुक निर्णय अधिकारी 
म्हणुन नियुक्ती करण्यांत आली. त्यानुसार निवडणुक निर्णय अधिकारी 
यांनी त्यांचे पत्र दिनांक २१ / ५/ २०१५ अन्वये सदर सुतगिरणीच्या 
निवडणुकीसाठी अंदाजे रक्कम रुपये ११. ५९ लाख निवडणुक निधी उपलब्ध 
करुन देणेबाबत जिल्हा सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा प्रादेशिक 
उपसंचालक , वस्त्रोद्योग , औरंगाबाद यांना कळविले आहे . त्यानुसार 
जिल्हा सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा प्रादेशिक उपसंचालक , वस्त्रोद्योग , 

औरंगाबाद यांचे पत्र दिनांक २० / ५/ २०१५, २१/ ५/ २०१५ , २२/ ५/ २०१५ , 
२६/ ५/ २०१५, ३०/ ५/ २०१५ , ५/ ८ / २०१५, व ३/ १२/ २०१५ अन्वये सदर 
सुतगिरणीचे संचालक मंडळाची निवडणुक विहित मुदतीत पुर्ण होण्याचे 
दृष्टीने आवश्यक ती कागदपत्रे व निवडणुक निधी रक्कम रुपये ११. ५९ 
लाख जमा करणेबाबत सदर सुतगिरणीला वेळोवेळी निर्देश दिले आहे . 
तसेंच सदर सुतगिरणीची निवडणुक मुदतीत होण्याचे दृष्टीने निवडणुक 
निधी जमा करणेबाबत सदर सुतगिरणीला संचालनालयाचे पत्र दिनांक 
२१/९/ २०१५, ६/१० / २०१५, ३१/ १० / २०१५, २० /११/ २०१५ , अन्वये वेळोवेळी 
निर्देश दिले आहे . तथापी सदर सुतगिरणीने निवडणुक निधी रुपये ११. ५९ 
लाख जमा केला नाही . 

संत जगमित्र सहकारी सूतगिरणी मर्या. टोकवाडी तालुका परळी 
वैजनाथ जिल्हा बीड सुतगिरणीच्या संचालक मंडळाचा कार्यकाळ दिनांक 
२३/ ३/ २०११ रोजी संपुष्टात आला असुन सुतगिरणीने संचालक मंडळाची 
मुदत संपण्यापुर्वी नवीन संचालक मंडळाची निवड करण्याकरीता निवडणुक 
घेण्यासंबंधाने कोणतीही कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे सदर सुतगिरणीचे 
संचालक मंडळाचे जागी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम ७७- अ अन्वये समिती /प्राधिकृत अधिकारी यांची नेमणुक करणे 
संबंधी संचालनालयाचे दिनांक ८ / १/ २०१६ अन्वये सुतगिरणीला कारणे 
दाखवा नोटिस काढुन वेळोवेळी सुनावण्या देण्यांत आल्यात . संचालनालयाचे 
दिनांक ७/ १०/ २०१६ रोजी पुन्हा सदर सुतगिरणीला नोटिस देवुन दिनांक 
२१/ १०/ २०१६ रोजी सुनावणी ठेवण्यांत आली. दिनांक २१/ १० / २०१६ 
रोजीच्या सुनावणीला सुतगिरणीचे वतीने कोणीही उपस्थित न झाल्याने 
पुढील सुनावणी दिनांक २१ / ११/ २०१६ रोजी ठेवण्यात आली . सदर 
सुतगिरणीचे प्र . कार्यकारी संचालक यांनी दिनांक २१ / १० / २०१६ रोजीचे 
पत्रान्वये संचालनालयास कळविले की , दिनांक १३/ १०/ २०१६ रोजी 


सुतगिरणीचे चेअरमन श्री . पंडितराव पांडुरंगराव मुंडे यांचे विधन झाले 
असुन नवीन चेअरमनची निवड झाल्यानंतर निवडणुकीसाठी निवडणुक 
निधी भरण्यास गिरणी तयार आहेत . तरी परिस्थिती पाहुन थोडा कालावधी 
देण्यात यावा. 

दिनांक २१/११/ २०१६ रोजीच्या सुनावणीला सदर सुतगिरणीचे प्र . 
कार्यकारी संचालक श्री . दत्तात्रय मोराळे उपस्थित झाले . त्यांनी त्यांचे 
दिनांक २१ / ११/ २०१६ रोजीचे नोटराईज प्रतिज्ञापत्र पत्र सादर केले. 
सदर प्रतिज्ञापत्रात नमुद करण्यांत आले की , निवडणुक निधी दिनांक 
३० / ११/ २०१६ पर्यंत भरण्यात येईल . सध्या सुतगिरणी बंद आहे आणि 
सुतगिरणीची आर्थिक अडचण आहे. तरी हया विषयी सखोल विचार 
करुन कमीत कमी निवडणुक निधी, कमीत कमी खर्च करुन घेण्यांत 
यावा. तसेंच निवडणुकीची कार्यवाही दिनांक ३१ डिसेंबर २०१६ पर्यंत 
करण्यांत येईल . 

सदर सुतगिरणीने दिनांक २/ १२/ २०१६ रोजी रक्कम रुपये ३, ०० , 000 / 
निवडणुक निधी जमा केल्याचे तसेंच सदर निवडणुकीत मतदार होण्याची 
व सुतगिरणीची सभासद संख्या व कार्यक्षेत्र विचारात घेता , तत्कालीन 
निवडणुक निर्णय अधिकारी यांनी मागणी केल्याप्रमाणे रक्कम रुपये ३. ०० 
लाखपेक्षा निवडणुक विधीची आवश्यकता असल्याचे जिल्हा सहकारी 
निवडणुक अधिकारी तथा प्रादेशिक उपसंचालक , वस्त्रोद्योग , औरंगाबाद 
यांनी दिनांक ५/ १२/ २०१६ रोजीचे पत्रान्वये संचालनालयास कळविले व 
सदर पत्राची प्रत सचिव , राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरण , म . रा . 
पुणे यांनी दिली . 

राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरण , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी 
जिल्हा सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा प्रादेशिक उपसंचालक , वस्त्रोद्योग , 
औरंगाबाद यांनी दिनांक ३/ ०२/ २०१७ चे पत्रान्वये कळविले की , सदर 
सुतगिरणीसाठी श्री . ए . एल . घोलकर , तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , बीड आणि निवडणुक निर्णय अधिकारी यांनी दिनांक 
२१/ ५/ २०१५ चे पत्रान्वयेनिवडणुक प्रक्रिया पार पाडण्याकरीता रुपये ११,५९ 
लाख रक्कमेची मागणी केलेली होती . पैकी रक्कम रुपये ३, ०० ,००० / 
निवडणुक निधी सुतगिरणीने दिनांक २/१२/ २०१६ रोजी जमा केल्याचे 
नमुद आहे . उर्वरीत निवडणुक प्रक्रिया सुरु करणेत यावी . त्यानुसार 
निवडणुक निधीची उर्वरीत रक्कम जमा करणेबाबत संचालनालयाचे पत्र 
दिनांक २०/ १ / २०१७, २० / ३/ २०१७ , १७/ ७/ २०१७ व २७/ १० / २०१७ चे 
पत्रान्वये सदर सुतगिरणीला वेळोवेळी निर्देश देण्यात आले. जिल्हा सहकारी 
निवडणुक अधिकारी तथा प्रादेशिक उपसंचालक , वस्त्रोद्योग , औरंगाबाद 
यांनी त्यांचे दिनांक १४/ २/ २०१७, २४/ ३/ २०१७, ३१/३/ २०१७, २५ / ५/ 
२०१७, ४/ ८/ २०१७, २२ / ८/ २०१७, २७/९/ २०१७ व ३०/ १०/ २०१७ चे पत्रान्वये 
सुध्दा सदर सुतगिरणीला उर्वरीत निवडणुक निधी जमा करणे बाबत 
निर्देश दिले आहे . त्याचप्रमाणे राज्य सहकारी प्राधिकरण , पुणे यांचे पत्र 
दिनांक १३/४/ २०१७ अन्वये सुतगिरणीला उर्वरीत निवडणुक निधी जमा 
करणे बाबत कळविण्यांत आले. परंतु सदर सुतगिरणीने निवडणुक प्रक्रिया 
सुरु करण्याचे दृष्टीने उर्वरित निवडणुक निधीची रक्कम अद्यापही जमा 
केली नाही . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे १०- १६, २०१८ : वैशाख २० - २६ , शके १९४० 


८७९ 


११ 


सुतगिरणीच्या संचालक मंडळाचा कार्यकाळ संपुष्टांत येवुनही ६ 
वर्षे ८ महिण्याचेवर कालावधी झालेली असुन विद्यमान संचालक मंडळाला 
दिर्घकाळ पदावर राहण्याचा अधिकार राहिलेला नाही . सदर सुतगिरणी 
नवीन संचालक मंडळाची निवडणुक घेण्याकरीता उर्वरीत निवडणुक निधीची 
रक्कम जमा न करता टाळाटाळ करीत करीत असल्याचे स्पष्ट दिसुन 
येत आहे . सबब वरील सर्व बाबीचा परामर्श घेता, सदर सुतगिरणीवर 
विद्यमान संचालक मंडळाचे जागी सहकारी कायदा कलम ७७ - अ ( १ ) ( ब ) 
मधील तरतुदीनुसार समिती/प्राधिकृत अधिकारी यांची नेमणुक करणे 
आवश्यक आहे असे माझे स्पष्ट मत झाले आहे . 

सबब मी खालील प्रमाणे आदेश देत आहे . 


आदेश 


क्र . कार्या ६/ सूतगि/ ७७/ १७९२/ २०१८ .- महाराष्ट्र सहकार संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम ७७ अ तसेच महाराष्ट्र शासन , कृषि व 
सहकार विभाग यांचेनिर्णय क्रमांक डीटीआर/ १०७१ / २५१०९ / सी -३, दिनांक 
२२/ ३/ १९७२ आणि महाराष्ट्र शासन , सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , यांचे 
शासन आदेश क्रमांक सीएसएल - १४९३/ ११६२/ सीआर -४७/१५ - सी , दिनांक 
७/ ८/ १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानूसार मी , संजय मीणा , 
संचालक , वस्त्रोद्योग तथा अतिरिक्त निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
शासन , नागपूर याद्वारे संत जगमित्र सहकारी सूतगिरणी मर्या. टोकवाडी 
तालुका परळी वैजनाथ जिल्हा बीड नोंदणी क्रमांक बीएचआर /पीआरजी/ 
( अ)/ डीएच-०६ या सुतगिरणीचे नवीन संचालक मंडळ पदग्रहण करीतोपर्यंत 
सुतगिरणीचे कामकाज पाहण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
बिड यांची समिती /प्राधिकृत अधिकारी म्हणून ६ महिण्याचे कालावधी 
करीता नियुक्त करीत आहे . 

समिती/प्राधिकृत अधिकाऱ्यास संचालकाचेनियंत्रणात आणि वेळोवेळी 
देईल , अशा अनुदेशास अधीन राहुन संचालक मंडळाची सर्व कोणतीही 
कामे किंवा सुतगिरणीच्या कोणत्याही अधिकाऱ्यांची कामपार पाडण्याचा 
आणि सुतगिरणीच्या हितासाठी आवश्यक असेल ती काणेतीही कामे 
करण्याचा अधिकार असेल. समितीने/ प्रधिकृत अधिकाऱ्यांने सहा महिन्याचे 
कालावधीत नवीन संचालक मंडळाची रचना करण्याचे दृष्टीने आणि 
नवीन संचालक मंडळाला अधिकार पद ग्रहण करता येण्याच्या दृष्टीने 
आवश्यक ती व्यवस्था करावी . 

सबब सदर आदेश माझे सही व शिक्यानिशीनिर्गमीत केला आहे . 
नागपूर , ९ फेब्रुवारी , २०१८ 

संजय मीणा , 
संचालक , वस्त्रोद्योग तथा , 
अतिरिक्त निबंधक , सहकारी संस्था , 

महाराष्ट्र राज्य , नागपूर . 


उपविभागीय अधिकारी, यांजकडुन 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम ,२०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसुचना 

___ क्र .२०१८ / एलएनक्यु/सिआर/०५/ २००९ .- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र .मिस / ११ / २०१४ /सीआर / ७७/ अर 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन ,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित 
शासन आहे. त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल 
देण्यात आला आहे . 

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५) व भुमी संपादन 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३ ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत 
करण्याचे काम हाती घेईल . आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ 
उपकलम ( ग ) अन्वये जिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित शासन असल्याने 
उपविभागीय अधिकारी,पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी,पाटोदा यांना 
जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


८८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , मे १० -१६, २०१८ : वैशाख २० - २६ , शके १९४० 


भाग १ - पुरवणी 


१२ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- हिंगणी ता :- आष्टी जिल्हा:- बीड 
अ . क्र . स .नं ./ ग .नं . 

क्षेत्र ( हे. आर ) 
५२ 

२ - ६० 

परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव :- कोल्हापुर पध्दतीचा बंधारा सांगवी संगमेश्वर, ता . आष्टी,जि .बीड . 
प्रकल्पाचे विवरण :- कोल्हापुर पध्दतीचा बंधारा , ता . आष्टी , जि .बीड 
सामाजिक फायदे :- जलसंधारण 
(, आर्थिक ,रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 
गावाचे नांव :- हिंगणी ता . आष्टी जिल्हा:- बीड 


अ . क्र . 


स .नं ./ ग . नं . 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


उपविभागीय अधिकारी , यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम ,२०१३ चे कलम ११ 

नुसार अधिसुचना 
क्र .२०१७/ एलएनक्यु/सिआर / १९ / २०१७ .- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र .मिस/ ११/ २०१४ /सीआर/ ७७/ अ२ 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन ,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

___ आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल 
देण्यात आला आहे . 

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . आणि ज्या अर्थी,सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी ,पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी , पाटोदा यांना जिल्हाधिकारी 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


प्रशास 


लागु नाही. 

परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र ,३/ 
अ-२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 
लागू नाही . 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी, पाटोदा यांचे 
कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
पाटोदा , ०४ मे २०१८ 

गणेश निन्हाळी , 
उपविभागीय अधिकारी पाटोदा . 


ण 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे १० - १६ , २०१८ : वैशाख २० - २६, शके १९४० 


८८१ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- भाळवणी ता :- आष्टी जिल्हा :- बीड 
स . नं ./ ग . नं . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

० -८१ 
० - ९८ 


अ . क्र . 


३३ 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र . ३ भाळवणी ता . आष्टी,जि .बीड 
प्रकल्पाचेविवरण :- पाझर तलाव , ता . आष्टी , जि .बीड 
सामाजिक फायदे :- जलसंधारण 
(, आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 

__ परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव :- भाळवणी ता . आष्टी जिल्हा:- बीड 


अ . क्र . 


स.नं ./ग.नं . 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


लागु नाही. 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची - चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभावनिर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र ,३ / 
अ-२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम- १० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 
लागू नाही . 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी , पाटोदा यांचे 
कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
पाटोदा , ०४ मे २०१८ 

गणेश निहाळी , 
उपविभागीय अधिकारी पाटोदा . 


१३ 
उपविभागीय अधिकारी , यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ 

नुसार अधिसुचना 
क्र . २०१७ / एलएनक्यु /सिआर /०५/ २०१८ .- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र .मिस/ ११/ २०१४/ सीआर/ 
७७/ अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित 
शासन आहे. त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल 
देण्यात आला आहे. 

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग) 
अन्वये जिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी, पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी, पाटोदा यांना जिल्हाधिकारी 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


८८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे १०- १६ , २०१८ : वैशाख २० - २६, शके १९४० 


भाग १ - पुरवणी 


अ . क्र . 


१६० 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- नांदुर ता :- आष्टी जिल्हा:- बीड 
स . नं ./ ग. नं . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

० - २२ 

परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र . ०५ ( अति ) नांदुर ता . आष्टी, जि . बीड 
प्रकल्पाचे विवरण:- पाझर तलाव , ता . आष्टी , जि . बीड 
सामाजिक फायदे :- जलसंधारण 
(, आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 
गावाचे नांव :- नांदुर ता . आष्टी जिल्हा:- बीड 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र ,३/ 
अ- २ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम - १० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 
लागू नाही . 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम (१ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी ,पाटोदा यांचे 
कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
पाटोदा, ०४ मे २०१८ 

गणेश निहाळी , 
उपविभागीय अधिकारी पाटोदा . 


अ . क्र . 


स .नं ./ ग . नं . 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


लागु नाही . 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


